महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
(वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१००-.ग्रेड वेतन रु. 
६६००) जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील 
बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बैठक-१०१८/प्र.क्र.३१०/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत 
१० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २२ नोव्हेंबर, २०१८ 


शासन आदेशा : 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१००-ग्रेडवेतन रु. ६६००) 
मधील जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांच्या विनंती/प्रशासकीय कारणास्तव 
बदली करण्यात येत आहेत. :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव बदलीनंतरची पदस्थापना 
१, डॉ. रामचंद्र म्हसू धोत्रे, निवासी वैद्यकीय | निवासी वैद्यकोय अधिकारी (बाहयसंपर्क) सामान्य 
अधिकारी (बाहयसंपर्क) सामान्य | रुग्णालय, ठाणे (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 


रुग्णालय, वाशिम 


२. डॉ. सदाशिव लोभाजी जगदाळे, निवासी | डॉ. जगदाळे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी 
वैद्यकीय अधिकारी (बाहयसंपर्क) सामान्य | (बाहयसंपर्क) जिल्हा रुग्णालय औंध पुणे यांची 
रुग्णालय, पुणे शासन आदेशा दि.२९.०८.२०१८ अन्वये अतिरिक्‍त 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर 
येथे झालेली बदली रद्द करण्यात येत आहे. 


२. सदर आदेश महाराष्ट्र कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) आणि ४(५) च्या तरतुदीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 

३. संबंधितांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे तसेच त्यानी रुजू अहवाल संचालक, 
आरोग्य सेवा, मुंबई व शासनास सादर करावा. 

४. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः बैठक-१०१८/प्र.क्र.३१०/सेवा-२ 


सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२२११५०३६२०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 


V | ५ h Nn U d a S DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


1 2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5 18955 
U Nn | fa (0 6b7a95d5896bbb81496f403bb58ac3e, 
serialNumber=9ab69d6945f8950a952583 1f8ae9 
726be295d17576e78d 1 9fa8f6cb952bb04a0, 
G h (0 d ke cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2018.11.22 15:00:51 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई 

) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई 

) उप संचालक, आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ अकोला 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ ठाणे 

) उपसंचालक, आरोग्य सेवा पुणे मंडळ पुणे 
) 

) 

) 

) 


जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, पुणे/ठाणे/वाशिम /पालघर 

महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 ( लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ठाणे/वाशिम/पालघर 

९) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे/ठाणे/वाशिम/पाळघर 

१०)मा. मंत्री (आरोग्य)/मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 

११) प्रधान सचिवयांचे स्वीय सहायक .वि.आ.सा , 
) 
) 


१२) संबंधित अधिकारी यांना (संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 
१३) निवडनस्ती ( सेवा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


